प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल उत्पादनांवर बंदीच्या 
अनुषंगाने राज्यात पर्यावरण विषयक व्यापक 
जनजागृती अभियान राबविण्यासाठी महाराष्ट्र 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळास अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्लास्टिक २०१९/प्र.क्र.९७/तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक :३० मार्च, २०१९ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं - २०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ- ३, 
दि. ०२.०४.२०१८ 
२. शासन अधिसूचना क्र. प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.२४/तां. क. ४/दि. २३.०३.२०१८ 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयाचे कार्यालयीन Beat क्र. वृत्तचित्र १८/ 
पर्यावरण विभाग/ प्लास्टिक ard बंदी - जा. प्र./”का.७/२९ दिनांक ११.५.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र विघटनशिल व अविघटनशिल कचरा (नियंत्रण) कायदा २००६ च्या कलम २ व कलम ४ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल उत्पादनांवर 
जनजागृती मोहिम राबविणे आवश्‍यक आहे. सरदहू जनजागृती मोहिम राबविताना विविध प्रसिध्दी माध्यमांचा 
वापर करावा लागणार आहे. त्यानुषंगाने या प्रयोजनार्थ अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल बंदीबाबत नागरिकांना जनजागृती करण्यासंदर्भात सदर कार्यक्रमांची 
प्रसिध्दी विविध माध्यमांद्वारे करण्यासाठी रुपये १० कोटीच्या मर्यादेत विस्तृत माध्यम आराखडा नियोजन व 
अंमलबजावणी समितीने मान्यता दिलेली आहे. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या माध्यम आराखडयानूसार रुपये 
३,२८,२४,०४९/- इतक्या रकमेचे जाहीरातदार संस्थेस प्रसिध्दीसंबंधीचे कायादेश माहिती व जनसंपर्क 
महासंचाळनाळलयाने दिनांक २८ मार्च,२०१८ अन्वये निर्गमित केलेले आहे. यातंर्गत प्रसारणाबाबतचे 
जाहिरातीचे देयके, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई यांना पाठविण्याचे निदेशित 
केलेले आहे. या व्यतिरिक्त उपरोक्त संदर्भ क्र.३ अन्वये कार्यादेश निर्गमित केळे आहेत. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाच्या उपरोक्त कार्यादेशाच्या अनुषंगाने रुपये ३,७१,७००/- 
इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. सदरहू निधीचे वितरण सदस्य सचिव महाराष्ट्र 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना करण्यात येत आहे. यासाठी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, 
मुंबई यांच्या नावे रुपये ३,७१,७००/- एवढया निधीचा धनादेश काढण्यात यावा. सदस्य सचित, महाराष्ट्र 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी प्राप्त झालेल्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रसिध्दीचे काम उपरोक्त नियोजनाप्रमाणे 
झालेले आहे याबाबतची खातरजमा केल्यानंतर देयके अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्लास्टिक २०१९/प्र.क्र.९७/तां.क.१ 


२. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक यु - ४, ३४३५ परिस्थितीकी व पर्यावरण, (०२)(१३) पर्यावरण 
विषयक जनजागृती, शिक्षण व वातावरण बदल कृती योजना (३४३५१३०२) या मुख्यालेखा शिर्षाखालील 
सन २०१८-१९ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा." 
३. सदर प्रकरणी होणाऱ्या खर्चाच्या जिल्हानिहाय तपशिलासह उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
कालमर्यादेत शासनास प्राप्त होतील याची दक्षता सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी घ्यावी. 
४. BT IR निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं.-२०१८ TH G9 AY - ३, दिनांक ०२ 
Utes, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. ६ (क) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र क्र ६९/ अर्थ - ३. दिनांक ०२ एप्रिळ, २०१८ मधील परि. क्र ७ ते ९ मधील सर्व 
अटीची पूर्तता होत आहे. 

याशिवाय, वित्त विभागाच्या झासन परिपत्रक अर्थसं २०१८/प्र क्र ६९/अर्थ -३, दिनांक ०२ एप्रिल, 
२०१८ मधील परि क्र. ७ ते ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३३०१४३५५४५५०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


I b hand id 
Manohar ee nels 
partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2. 20: fbfeeede9: b96ad 1d: 2: \d8e7d6dc787d9 
Ramchandra ee ce च 0000000000 
erialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b1 fa8f60d2 10258464e6ece204d 
‘fbb be3dbt hi hi Gl 
Bandpatte Date 2019035013624 0590" aman 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२. सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 

३. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई 

४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा पिरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

६. संचालक लेखाव कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

७ निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


